अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून पीजीडीएम अभ्यासक्रम बंद 
करुन एमबीए अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०१/तांशि-४, 
खो.क्र.४४१, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईएम- 
२०२०/प्र.क्र.१०१/तांशि-४, दि.२९/०९/२०२०. 
२ संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/ 
२०२०/९९६, दि.२३/१२/२०२० 


शासन शुध्दिपत्रक : 


वर नमूद शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०१/तांशि-४, दि.२९/०९/२०२० 
मधील पहिल्या पृष्ठावरील नमूद तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील डीटीई संकेतांक “२१०१” 
ऐवजी “२१०४” असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥9590[8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०५१५३०३२४८०८ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


07९२ 


13863 


SANJAY AUDUMBAR : 
DHARURKAR 


29759 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक,तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

३) कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड 

४) कुलसचिव,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत) . 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०१/तांशि-४ 


५) प्राचार्य, आदित्य एज्युकेशन ट्रस्टचे आदित्य कॉलेज ऑफ एम.बी.ए.,बीड (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक, भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा 
AIS, Aral भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 

७) सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्य बळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डिंग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९) निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


